अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या महाराष्ट्र योजना 
माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (MPSIMS) व आमदारांचा 
स्थानिक विकास कार्यक्रम (MLALAD) करीता 
https://mpsims.maharashtra.gov.in हे स्वतंत्र 
संकेतस्थळ निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असांसं-१३१९/८३/प्र.क्र.९/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ०१ एप्रिल, २०१९ 


वाचा : नियोजन विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक असांसं-१३१९/८२/प्र.क्र. ९/का-१४१७ 
दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना: 
महाराष्ट्र योजना माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (MPSIMS) Java Platform वर सन २००९ मध्ये 


विकसित करण्यात आली आहे. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सर्व प्रणाली SDC मधीळ Server 


वर सध्या कार्यरत आहे. तथापि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या नवीन Cloud Policy नुसार अर्थ व 


सांख्यिकी संचाळनालयाचा Databases तसेच Applications Software निवडण्यात आलेली 


"Cloud Service Provider" मार्फत Migration of Databases करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या 


अंतर्गत महाराष्ट्र योजना माहिती व्यवस्थापन worst (MPSIMS) प्रणाली देखील Migration of 


Systems पूर्ण करून घ्यावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या व कालबाह्य तंत्रज्ञानावर आधारीत 


महाराष्ट्र योजना माहिती व्यवस्थापन प्रणालीच्या (MPSIMS) प्रचळनात अडचणी येण्याची व 


परिणामी कालांतराने प्रणाली बंद पडण्याची ठाक्यता नाकारता येत नाही. 


२. महाराष्ट्र योजना माहिती व्यवस्थापन प्रणालीचा (MPSIMS) वापर व प्रचलन अधिक सुलभ 


होण्याच्या दृष्टीने तसेच "आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम" सनियंत्रणासाठी तयार करण्यात 


आलेली '"॥_/॥॥)' ही प्रणाली नवीन संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याकरीता 


https ://mpsims.maharashtra.gov.in हे स्वतंत्र संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील महाराष्ट्र योजना माहिती व्यवस्थापन प्रणाली 


(MPSIMS) व आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (MLALAD) करीता 


शासन निर्णय क्रमांकः असांसं-१३१९/८३/प्र.क्र.२/का-१४१७ 


https ://mpsims.maharashtra.gov.in हे स्वतंत्र संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४०११६३२३६५४१६ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Di ly signed by HEMANT DATTA BHANGLE 


hi 
2.5.4.20=31cc357a98de35264e3f32a02a1 1a5f444ac03f702947 
b9db1e018f1 ec6ec357, postalCode=400032, 
-MANTRALAYA,MUMBA| 
3e3482a3b78b132fd024af2073b3b3aa28fe678 


ialNumbe 
B H A N G L E 98c829b2dc628c953bb336e14, ou=PLANNING DEPT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=HEMANT DATTA 
BHAN 


LE 
Date: 2019.04.01 16:37:55 +05'30' 


(हेमंत भांगले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


विभागीय आयुक्‍त (सर्व, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 


जिल्हाधिकारी (सर्वी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 


संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर 


राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुंबई 


अपर संचालक (इआसंकें), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय 


उपायुक्त (नियोजन) (सर्व, विभागीय आयुक्त कार्यालय, 


जिल्हा नियोजन अधिकारी (सवी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


नियोजन विभाग (का-१४११ / १४२४/ १४८१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


निवड नस्ती, का-१४१७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


